ट्रामा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र 
आपत्कालिन वैद्यकीय सेवा योजनेतील 
अनिवार्य खर्चाकडे वर्ग होणा-या बाबींसाठी 
नविन लेखार्शिष निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस - २०१७/प्र.क्र.२६/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ एप्रिळ,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक - संकिर्ण २०१६/ प्र.क्र.८८/अर्थ-१,दि.- २७.०१.२०१७. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, यांचे पत्र क्रमांक - सं:ख.वि./चा-१/सा आ विभाग/यू ओ 
आर-१२३/२०१७-१८/९२७, दि.२०.०२.२०१८. 


प्रस्तावना - 
आर्थिक वर्ष सन २०१७-१८ पासून योजनांतर्गत व योजनेतर खर्चाचे एकत्रिकरण करण्याबाबत 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार योजनांतर्गत 


व योजनेतर खर्चाऐवजी “अनिवार्य खर्च” व “कार्यक्रमांवरील खर्च” तसेच “महसूली” व “इतर खर्च” 


याप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आळे आहे. या अनुषंगाने ट्रामा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र 


आपत्कालिन वैद्यकीय सेवा या योजनेमधील अनिवार्य खर्चाकडे वर्ग होणा-या बाबींसाठी नविन 


संकेतांक (CRC) निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
ट्रामा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालिन वैद्यकीय सेवा या योजनेतील अनिवार्य 


खर्चाकडे वर्ग होणा-या बाबींसाठी खालीलप्रमाणे नविन लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस २०१७/प्र.क्र.२६/आरोग्य-३, 


मागणी क्र. आर-१ 


Demand No. R-1 


२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


2210 Medical and Public health 


०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 


03 - Rural Health Srevices - Allopathy 


११० - रुग्णालये व दवाखाने 


110 - Hospitals and Dispensaries 


०१ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 


01- Other Hospitals and Dispensaries 


(00)(03) - STAT केअर युनिटची स्थापना - 
महाराष्ट्र  आपत्काळिन वैद्यकीय सेवा 
(अनिवार्य खर्च 


(00)(03) — Establishment of Trauma Care 
Units - Maharashtra Emergency Medical 
Services (Committed Expenditure) 


०१- वेतन 


01 — Salaries 


03- अतिकालिक भत्ता 


03- Overtime Allowances. 


०६- दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 


06- Telephone, Electricity and Water 
charges 


११- देशांतर्गत प्रवास खर्च 


11 — Domestic Travel Expenses 


93- कार्यालयीन खर्च 


13- Office Expences 


१७- संगणक खच 


17- Computer Expences 


२१- पुरवठा व सामुग्री 


21 - Supplies and materials 


२४- पेट्रोल तेल व वंगण 


24 — Petrol, Oil and Lubricants 


20- लहान बांधकामे 


27- Minor works 


५१- मोटार व वाहने 


51 — Motor Vehicals 


५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


52 — Machinery and Equipment 


(२२१० जी ४२२) 


(2210 G 422) 


२. हा शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, मुंबई यांच्या दि.२०.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये 


तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक -३०६/अर्थ-९, दि.१२.०३.२०१८ अन्वये प्राप्त 


मान्यतेने व सहमतीने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१ २३१४२३२३०५४८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक ईएमएस २०१७/प्र.क्र.२६/आरोग्य-३, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


| Dinesh Kadam Patil 
Ro $ h a n | DN: CN = Roshani Dinesh 
7 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | Nn e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 


Kad a m Maharashtra, OU = Public 


: Health Department 
Date: 2018.04.20 12:19:08 
P at | | +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये - राज्यस्तर)वैद्यकीय) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ.केंद्र- जिपस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व मंडळ. 

८. सर्व जिल्हा हाल्य चिकित्सक. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३/अर्थ-९), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


